राज्य संवर्गातील पदविकाधारक कनिष्ठ 
अभियंता (शाखा अभियंता) यांना उपविभागीय 
अधिकारी (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नतीने 
देण्यात आलेल्या पदस्थापनेत बदल 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक : एसएलएस-२०१८/(१५२/१८)/आ (वर्ग-२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जून, २०१८. 


संदर्भ : शासन आदेशा क्रमांक : एसएलएस-२०१७/(२१२/१७)/आ(वर्ग-२), दिनांक २५.०४.२०१८. 
आदेडा :- 


श्री. श्रीकांत मधुकरराव कुलकर्णी, शाखा अभियंता (ज्ये.क्र.७४१७) यांचा महसुली विभागाचा विकल्प 
शासनास विहित वेळेत प्राप्त न झाल्याने त्यांना उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नतीने शासनाच्या 
दिनांक २५.०४.२०१८ च्या आदेशान्वये “महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम, २०१५” मधील तरतूदीनुसार मुख्य अभियंता, 
जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत नागपूर महसुली विभागात रिक्‍त पदी पदस्थापना देण्यात आली होती. तथापि, 
श्री. श्रीकांत मधुकरराव कुलकर्णी, शाखा अभियंता (ज्ये.क्र.9४१७) यांनी औरंगाबाद महसुली विभागाचे “ब” बंधपत्र 
ते कार्यरत असलेल्या कार्यालयास सादर केल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आलेली आहे. “महाराष्ट्र शासकीय 
गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप 
नियम, २०१५” मधील नियम क्रमांक ७ च्या तरतूदीनुसार श्री. कुलकर्णी यांच्या सेवानिवृत्तीस 3३ वर्षांपेक्षा कमी 
कालावधी शिल्लक असल्याने त्यांनी दिलेला औरंगाबाद महसुली विभागाचा पसंतीक्रम मिळण्यास ते पात्र ठरत 
आहेत. 


२. श्री. श्रीकांत मधुकरराव कुलकर्णी यांनी मृद व जलसंधारण विभागाच्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी 
समायोजित होण्याकरीता विकल्प सादर केलेला आहे. मृद व जलसंधारण विभागाने दिनांक २१.०९.२०१७ रोजी 
प्रसिध्द केलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात विकल्प सादर केलेल्या सहायक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता यांच्या 
यादीमध्ये श्री. कुलकर्णी यांचा अनुक्रमांक ७२ असा आहे. 


३. श्री. श्रीकांत मधुकरराव कुलकर्णी हे औरंगाबाद महसुली विभाग मिळण्यास पात्र ठरत असल्याने व त्यांनी 
मृद व जलसंधारण विभागाच्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी समायोजित होण्याकरीता विकल्प सादर केला 
असल्याने त्यांना शासनाने दिनांक २५.०४.२०१८ च्या आदेशान्वये दिलेल्या पदस्थापनेमध्ये खालीलप्रमाणे बदल 
करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस-२०१८/(१५२/१८)/आ (वर्ग-२) 


शासन आदेश | पदोन्नत अभियंत्यांचे | दि.२५.०४.२०१८ च्या आदेझान्वये | सुधारीत वाटप करण्यात 
दि.२५.०४.२०१८ । नाव व ज्येष्ठता | वाटप करण्यात आलेला महसुली | sitar महसुली विभाग व 
मधील अनुक्रमांक | क्रमांक विभाग व देण्यात आलेली | देण्यात आलेली सुधारीत 
पदस्थापना पदस्थापना 
२२ श्री. श्रीकांत वाटप करण्यात आलेला महसुली | सुधारीत वाटप करण्यात 
मधुकरराव विभाग - नागपूर आलेला महसुली विभाग - 
कुलकर्णी पदस्थापना - मुख्य अभियंता, | औरंगाबाद 
(ज्ये.क्र.७४१७) जलसंपदा विभाग, नागपूर | सुधारीत पदस्थापना - मुख्य 
अंतर्गत नागपूर महसुली विभागात | अभियंता, लघु सिंचन 
रिक्‍त पदी. (जलसंधारण), पुणे अंतर्गत 
औरंगाबाद महसुली 
विभागात Rea पदी. 


8. वाटप करण्यात आलेल्या औरंगाबाद महसुली विभागात सविस्तर पदस्थापना देण्याची कार्यवाही मृद व 
जलसंधारण विभागामार्फत तात्काळ करावी. 


५. श्री. श्रीकांत मधुकरराव कुलकर्णी हे दि.२५.०४.२०१८ च्या आदेशान्वये पदोन्नतीने मिळालेल्या सविस्तर 
पदस्थापनेच्या पदावर यापूर्वीच हजर ATS असतील तर त्यांना हे आदेश लागू होणार नाहीत. 


शासन आदेश दिनांक २५.०४.२०१८ मधील इतर सर्व तरतूदी लागू राहतील. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्रमांक २०१८०६२७१७५१४१७०२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. तसेच हे आदेश जलसंपदा विभागाच्या 
www.wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्यांची प्रत संबंधीतांनी उपलब्ध करुन घेवून 
पुढील कार्यवाही तात्काळ करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Vinayak 


8589f6a42c0cB2108b047 


5703d 


be 
Vishwanath Lawate य दाया 


विनायक 18,06.27 18:05:04 --05'30' 


(विनायक लवटे वटे ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर 
मुख्य अभियंता, लघु सिंचन (जलसंधारण), पुणे 
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद 
५. श्री. श्रीकांत मधुकरराव कुलकर्णी, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, 
६. निलंगा यांना मार्फत प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद. 
७. कार्यासन आ. (वर्ग-२) संग्रहार्थ. 


०८-५७ A -O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


